धर्मादाय आयुक्तांच्या प्रशासनिक कामकाजात 
सुधारणा करण्याकरिता श्री.रत्नाकर गायकवाड, 
माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या 
उच्चस्तरीय समितीस मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीएचसी १११८/(प्र.क्र.१९२/१८)/कार्या-१७. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा:- समक्रमांकित शासन निर्णय दिनांक १२.११.२०१८ व दिनांक ०१.०६.२०१९ 
प्रस्तावना : 
राज्यातील सार्वजनिक न्यासांना सहाय्य व धर्मादाय संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी धर्मादाय 

आयुक्तांच्या कामकाजात प्रशासनिक सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने अनेक परिवर्तनशील पावले 
उचळणे आवश्यक असल्याचे निदर्शनास आल्याने, या संदर्भात आवश्‍यक त्या शिफारशी 
करण्यासाठी श्री. रत्नाकर गायकवाड, माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली 
संदर्भाधीन दि. १२.११.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये उच्चस्तरीय अभ्यास समिती गठीत करण्यात 
आली आहे. 
२. उक्त समितीची मुदत दिनांक १२.११.२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार दि. ११.०२.२०१९ 
रोजी संपुष्टात आल्याने, सदर समितीस संदर्भाधीन दि. १ जून, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये तीन 
महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सदर मुदत दि. ११.०५.२०१९ रोजी संपुष्टात आली आहे. 
त्यामुळे अहवाल सादर करण्यासाठी समितीला मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

उच्चस्तरीय अभ्यास समितीची सहावी बैठक aya, दि. ११.०५.२०१९ रोजी सह्याद्री 
अतिथीगृह, मलबार हील, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीचे इतिवृत्त निर्गमित 
केल्यानंतर, समितीचा अहवाल मा. मुख्यमंत्री महोदयांना सादर करण्यात येणार आहे. तरी अहवाल 
सादर करण्यासाठी समितीच्या कार्यकाळास मुदतवाढ देणे आवश्‍्‌यकअसल्याने संदर्भाधीन दि. 
१२.११.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय अभ्यास समितीला 
अहवाल सादर करण्यासाठी दि. १२.०५.२०१९ पासून तीन महिन्यांची म्हणजे दि. ११.०८.२०१९पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचसी १११८/(प्र.क्र.१९२/१८)/कार्या-१७. 


२. 


हा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०५१२०९४९४२१२ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Kamini R Pilankar 


. . 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and 
Judiciary Department stalCod )0। ‘Mahi hi 


ent, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=bd66db73425a9730e4074ae475eb26788ae32a45d1 


3639a02fcf2ffbd43272ff, 


7 serialNumber=791d70f75a8bfaa8349786f02d7 1 cad4fb9d199 
| a n a [ 9ea0d92d63dcf5de198d4f817, cn=Kamini R Pilankar 


Date: 2019.08.05 12:23:12 +05'30' 


(का.रा.पिळणकर) 
कार्यासन अधिकारी 


मा. राज्यपाल यांचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

मा. राज्यमंत्री, विधि व न्याय विभाग यांचे खाजगी सचिव 

धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. श्री.रत्नाकर गायकवाड,माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

६. अँडव्होकेट श्री.श्रीहरी अणे, माजी अधिवक्ता, महाराष्ट्र शासन, १२ ए, सागर संगीत, 
शहीद भगतसिंग मार्ग, कुलाबा, मुंबई ४००००५. 

७. श्री.एस.बी.सावळे, माजी धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, बंगला क्र. ५८/१, 
“ कर्मयोग ”, लेडीज क्लब चौक, सिव्हील लाईन्स, नागपूर ४४०००१. 

८. श्री.भरत प. व्यास, धर्मादाय उप आयुक्त, धर्मादाय आयुकत कार्यालय,महाराष्ट्र 
राज्य,मुंबई. 

९. श्री.अमित चंद्रा,एटीई चंद्रा फाऊंडेशन,इन कॅपिटल अँडव्हायझर्स इंडिया प्रायव्हेट लि., 
२१५,२रा मजला, फ्रीप्रेस हाऊस, नरीमन पॉइंट, मुंबई ४०००२१. 

१०. श्री. राजेश कडाकीया, कडाकीया असोसिएटस्‌,मुंबई, आर.एस. कडाकीया अँड कं., १, 
चंदन निवास, अंधेरी जिमखान्याच्या मागे, विशाळ हॉलसमोर, सर एम. व्ही. रोड ला 
लागून, अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०००६९. 

११. डॉ. मिलींद अंतानी,भागीदार, निशिथ देसाई असोसिएटस्‌,९३बी, मित्तल कोर्ट, नरीमन 
पॉइंट, मुंबई. 

१२. श्री.सुहैळ नाथानी, व्यवस्थापकीय भागीदार, ईकॉनॉमिक se at प्रॅक्टीस, 
अँडव्होकेटस्‌ अँड सॉलीसिटर्स,१०९,ए विंग, दलामल टॉवर्स, नरीमन पॉइंट, मुंबई 
४०००२१. 

१३. श्री.विवेक सावंत, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 
सहावा मजला, ए विंग, आयसीसी ट्रेड टॉवर, सेनापती बापट मार्ग, पुणे. 

१४. tft सोहोनी, प्रेसिडेंट अँन्ड मॅनेजींग ट्रस्टी ऑफ बायेफ डेव्हलपमेंट रिसर्च 

फाऊंडेशन, बायेफ भवन, डॉ.मनीभाई देसाई नगर,एनएच ४ बायपास, माई मंगेशकर 

हॉस्पीटल जवळ, वारजे, पुणे ४११०५८. 


०७८ Av AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचसी १११८/(प्र.क्र.१९२/१८)/कार्या-१७. 


१५. श्री.धीरु भाई मेहता, अध्यक्ष, कस्तुरबा हेल्थ सोसायटी, ३०१/३०२, गोरा गांधी, ३ 
OIA US, WA, मुंबई Yoo ००७. 

१६. डॉ.आनंद बंग, सल्लागार, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१७. श्री.राजेंद्र द. सावंत,विधि सल्लागार नि सहसचिव (कार्यासन १ व १५), विधि व न्याय 

विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१८. श्री. अ. शया. कलोती, विधि सल्लागार नि सहसचिव (कार्यासन १५), विधि व न्याय 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१९.श्री.रा.बा.घाडगे,सहसचिव(कार्यासन १७), विधि व न्याय विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२ 

२०. अँड. श्रीगणेश धनंजय अभ्यंकर, ७ ए, मॉडर्न सोसायटी, छत्रपती नगर, वर्धा रोड, 
नागपूर. 

२१. अँड. राहुल भगवान बाभुळकर, प्लॉट नं. ३१, अंबाझरी, घाटे हाठटेलजवळ, 
अंबाझरी लेआऊट, नागपूर-३३ . 

२२. श्री.यश किरकिरे,सल्लागार, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२३. श्री.सौरभ कानडे, सल्लागार, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२४. कार्यासन १७-संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


